RNI No . MAHBIL / 2009 / 29236 
Reg. No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७- २३ , २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , बुलढाणा यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक वसुली / कलम १५६ / अधि .प्रदान / ३२३४ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , नानासाहेब चव्हाण , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , बुलढाणा या आदेशान्वये , 
श्री . महासिध्दी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., जळगाव जामोद , र. नं . १०५३ संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

__ ( ३ ) 
१ श्री. सुभाष श्रीकृष्ण तायडे विशेष वसुली व विशेष वसुली व 

बुलढाणा 
विक्री अधिकारी . विक्री अधिकारी . 

जिल्ह्यापूरते 


___ अटी .- १. आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ-३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी . 
___ ४. आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


या 


( १ ) 


भाग एक ( म .उ. वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 


५ . आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. वसूल केलेला 
सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, 
“ अ-३ ” व “ अ- ४ ” मध्ये ठेवावी) . 

६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
आपणास प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

__ ९ . आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे 
नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

१० . आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी .................. सहकारी बँक / पतसंस्था ..... 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११ . आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांचेकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

१३. नूतणीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म. रा., पुणे यांचे परिपत्रक क्र .पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ ९/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७ मध्येदिलेल्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 


नानासाहेब चव्हाण , 


बुलढाणा , 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ . 


जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलढाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 


क्रमांक १/ दोन / २३३२६ / क -१. - श्री . आ . ब. रहाटे , कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील वेतन बँड रु . १५६००- ३९१०० अधिक ग्रेड 
वेतन रु. ६६०० या वेतनसंरचनेतील रिक्त असलेल्या “ अवर सचिव ( समिती) ” या अनारक्षित पदावर पदोन्नतीने तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती 
करण्यात आली आहे . 


Maharashtra State Public Services , Reservation for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 


De- notified Tribes ( Vimukta Jatis), Nomadic Tribes , Special Backward Category and Other Back 
ward Classes Act , 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती; विमुक्त जाती भटक्या जमाती; विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीबीसी- २००१ /१८८७/ प्र.क्र. ६४ / 
०१ /१६- बी, दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले होते . या याचिकेसंर्भात मा . उच्च न्यायालायने दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी निर्णय जाहीर केला असून 
सदरहू निर्णयास १२ आठवडे इतक्या कालावधीपर्यंत स्थगिती दिली आहे . 

श्री. आ . ब. रहाटे, कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्तप्रमाणे “ अवर सचिव ( समिती) ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही उक्त 
याचिकेसंदर्भातील पुढील कार्यवाहीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवदर्शन साठ्ये 


उप सचिव , 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


भाग एक ( म. उ.वि .) -१अ 


named 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 

संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A1202 / 2017. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned 
Name and Designation 

Period 
Shri R . R . Deshmukh , 

Ex -post facto sanction to the Commuted leave for 
Principal District and 

2 days i.e . on 24th April 2017 and 25th April 2017 
Sessions Judge , Osmanabad . 
Shri P . C . Bavaskar , 

Ex- post facto sanction to the Commuted leave for 
Principal District and 

3 days from 27th June 2017 to 29th June 2017 pre 
Sessions Judge , Dhule . 

fixing holidays on 24th June 2017 to 26th June 2017 . 
Ms. K . V . Thakur, 

Ex - post facto sanction to the Earned leave for 5 days 
Judge , Family Court , 

from 27th June 2017 to 1st July 2017 prefixing 
Nashik . 

holidays on 24th June 2017 to 26th June 2017 and 
suffixing holiday on 2nd July 2017 with permission 
to leave headquarter from 23rd June 2017 (B . O .H .) 

till 3rd July 2017 ( B . O . H .) . 
Shri I. M . Bohari, 

Ex- post facto sanction to the Earned leave for 5 days 
Principal Judge , 

from 27th June 2017 to 1st July 2017 prefixing 
Family Court , Nagpur . 

holidays on 24th June 2017 to 26th June 2017 and 
suffixing holiday on 2nd July 2017 with permission 

to leave headquarter for the aforesaid period . 
Smt. V . V . Virkar , 

Earned leave for 3 days from 3rd July 2017 to 5th 
Principal District and 

July 2017 with permission to leave headquarter for 
Sessions Judge , 

the aforesaid period . 
Sindhudurg . 
Shri S . C . More , 

Earned leave for 2 days i. e . on 10th July 2017 and 
Principal District and , 

11th July 2017 prefixing holiday on 9th July 2017 
Sessions Judge , Yavatmal. with permission to leave headquarter on 8th July 

2017 after Lok -adalat to 12th July 2017 ( B . O . H .). 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


( II) 


Name of the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of 
concern Judicial Officers. 

( 2 ) 


( 1 ) 


1 . 


Shri R . R . Deshmukh 


Shri P . C . Bavaskar 


Shri S . I. Pathan , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Osmanabad . 
Shri P . L . Gajbhiye , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Dhule . 
Smt. U . M . Nandeshwar, District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 
Shri S . R . Kafre , Judge, Family Court No. 2 , Nagpur. 


3 . Ms. K . V . Thakur 


4. 


Shri I. M . Bohari 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १७- २३, २०१७/ श्रावण २६ -भाद्र १, शके १९३९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


5 . Smt. V . V . Virkar 


Shri M . B . Tidke, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge, Sindhudurg . 
Shri A . T . Wankhede, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Yavatmal. 


6 . Shri S . C . More 


Bombay , 
Dated 14th July 2017 . 


M . S . GUPTA 

Registrar, 
( Insp . II). 


Leave. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A3902(i)/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
Smt. B . N . Ichpurani, 

Half Pay Leave for 77 days from 2nd July 2017 to 
10th Jt. Civil Judge , Senior 16th September 2017 suffixing holiday on 17th 
Division and Additional 

September 2017 in continuation of the Maternity 
Chief Judicial Magistrate , 

Thane . 
On return from leave Smt. B . N . Ichpurani will be reposted as 10th Jt. Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Thane. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Smt. B . N . Ichpurani would have continued to officiate as 10th Jt. Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , Thane had she not proceeded on leave during the 
above period . 

( II ) 
The Charge during the leave period of Smt. B . N . Ichpurani is kept with Smt. J. S . Bhatia , 
9th Joint Civil Judge , Senior Division and Addl. Chief Judicial Magistrate , Thane. 


Bombay, 
Dated 14th July 2017 . 


M . S . GUPTA , 

Registrar , 
( Insp . II) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A3902 (i)/ 2017 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are 
pleased to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 
Name and Designation 

Period 
Smt. Sushma S . Agrawal, Special Adoption Leave for 180 days from 10th July 
Jt. Civil Judge , Junior 

2017 to 5th January 2018 with permission to leave 
Division and Judicial 

headquarter as provided under Government Resolu 
Magistrate , First Class , 

tion dated 15th March 2017 . 
Loha, Dist . Nanded . 
On return from leave Smt. Sushma S . Agrawal will be reposted as Jt. Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , Loha , Dist. Nanded . 
ATT TA ( .3 . fq .) – ? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981 that 
Smt. Sushma S . Agrawal would have continued to officiate as Jt. Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Loha, Dist. Nanded had she not proceeded on leave during 
the above period . 


(II) 


The Charge during the leave period of Smt. Sushma S . Agrawal is kept with Shri R . K . 
Purohit, Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Loha , Dist . Nanded . 

Note. — Necessary entry shall be taken in Original Service Book of Smt. Sushma S . Agrawal 
regarding Special Adoption Leave has been granted as per aforesaid Government Resolution . 

Two attested photocopies of Bond submitted by Smt. Agrawal, as prescribed in Govern 
ment Resolution dated 15th March 2017 are forwarded to your office for pasting the same in 
her original service book as well as your official record . 


Bombay, 
Dated 11th July 2017 . 


M . S . GUPTA , 

Registrar, 
( Insp . II). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. PLB . 1512 / 2012 . — Shri Vijay S . Kulkarni, Registrar ( Judicial) High Court of Judicature 
at Bombay, Bench at Aurangabad is granted Earned Leave for 5 days from 19th June 2017 to 
23rd June 2017 . 


( II) 


The Charge of the post of Registrar ( Judicial) kept with Shri H . A . Patil , Registrar (Admn.), 
High Court of Judicature at Bombay, Bench at Aurangabad , Aurangabad in additional to his 
own duties , during the above period . 


Bombay, 
Dated 23rd June 2017 . 


A . M . KURHEKAR , 

1/c . Registrar, 
(Finance and Budget ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. PLB . 1507/2013 - 3047 . — Shri Mohan M . Awade , Assistant Registrar , High Court, Appel 
late Side , Bombay, who retired on superannuation w . e .f. 31st May 2017 ( A . O . H .) is granted cash 
payment in lieu of unutilised Earned Leave for 300 days and Half Pay Leave for 144 days 
( subject to the conditions laid down in the Government Resolution , Finance Department No . 
LVE - 2493/57-SER - 9 , dated 7th May 1994 ) at his credit on the date of retirement as admissible 
under the Rule 68 of the Maharashtra Civil Services (Leave ) Rules, 1981 and the Maharashtra 
Civil Services (Leave ) (Amendment) Rules, 2016 . 

By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice , 


Bombay, 
Dated 13th June 2017 . 


A . M . KURHEKAR , 

I/ c. Registrar , 
(Finance and Budget ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि . २०१७/ प्र.क्र . १८२ / प्रशासन- ३. - श्री . प्र. बा . गायकवाड , कक्ष अधिकारी, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग हे दिनांक १४ 
ऑगस्ट २०१७ ( म.पू.) पासून शासकीय सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र . तु. जाधव , 
शासनाचे अवर सचिव. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक सेनियो. ३११६/ प्र.क्र . ३३७ / आस्था-१. – उपरोक्त संदर्भाधीन , अधिसूचनेतील दुसऱ्या ओळीतील “ श्रीमती स्नेहा नरेश जोशी, 
कक्ष अधिकारी ” याऐवजी “ श्रीमती स्नेहा नरेंद्र जोशी, कक्ष अधिकारी ” असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रोहिणी भालेकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय विस्तार भवन , हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा रोड , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१७ 

आदेश 
क्रमांक कृपवि . ८०१७ / प्र.क्र . ४९ / प्रशा-१. - या विभागातील श्री . प्रकाश शंकर शेटे , सह सचिव यांची वयाची ५८ वर्षे झाली असल्यामुळे 
ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ (म.नं .) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


उ. म . मदन , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म . उ.वि . ) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय विस्तार भवन , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक कृपवि. ८०१६ / प्र.क्र . ५७१ / प्रशा -१. - या विभागातील श्री . मारोती केशवराव केन्द्रे, उप सचिव यांची वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाली 
असल्यामुळे ते दिनांक ३१ जुलै २०१७ (म.नं .) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


उ. म. मदन , 

शासनाचे अवर सचिव . 
महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस . २०१७ / प्र. क्र . ३८ / फ - ७. – श्री . मो . सर्फराज खान ( भा . व. से. १९९५), महासंचालक , विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन 
प्रबोधनी ( वने ), कुंडल हे दिनांक ३१ जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल हंजे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032, 

dated the 1st August 2017 

NOTIFICATION 
No. IFS . 2017 / C . R . 38 / F - 7 . - Shri Md. Sarfaraz Khan (IFS 1995 ), Director General, Kundal 
Academy of Development, Administration and Management (Forests ), Kundal has superannuated 
from the Government Service on 31st July 2017 ( A . N .) . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE, 


Under Secretary to Government . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस . २०१७ /प्र. क्र . ३८ / फ- ७. – श्री . एस . जी . चोपडे ( भा. व. से. १९९९ ), मुख्य वनसंरक्षक ( वन संवर्धन), नागपूर हे 
दिनांक ३१ जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल हंजे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 1st August 2017 

NOTIFICATION 
No. IFS. 2017/C .R . 38 /F -7. — Shri S. G . Chopde ( IFS 1999), Chief Conservator of Forests 
( Forest Conservation ) Nagpur has superannuated from the Government Service on 31st July 
2017 ( A. N. ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE , 


Under Secretary to Government . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस . २०१७ / प्र.क्र . ३८ / फ - ७. - श्री . व्ही . जे. वरवंटकर ( भा .व. से.१९९७ ), मुख्य वनसंरक्षक ( संसाधन उपयोग), नागपूर हे 
दिनांक ३१ जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल हंजे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

_ dated the 1st August 2017 

NOTIFICATION 


No. IFS. 2017 / C . R . 38 / F - 7 . — Shri V . J . Varwantkar (IFS 1997 ), Chief Conservator of Forests 
(Resource Utilization ) Nagpur has superannuated from the Government Service on 31st July 
2017 ( A. N. ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL HANJE , 
Under Secretary to Government. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६- भाद्र १, शके १९३९ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ. १११७ / प्र. क्र १८ / २०१७ / दहा . - श्री . अपुर्व चंद्रा , भा.प्र. से . ( महा : आरआर : १९८८ ) प्रधान सचिव (उद्योग ), उद्योग , ऊर्जा व 
कामगार विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव व विकास आयुक्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव 
श्रेणीत अवनत करुन करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 

मताभ जोशी, भा .प्र . से . ( महा : आरआर : १९८८ ) सचिव , महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग , मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव 
व विशेष कार्य अधिकारी ( अपील्स ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत अवनत करुन करण्यात आली 
आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार, दिनांक २४ जुलै २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

३. श्री . राजेश कुमार , भा . प्र . से . ( महा : आरआर : १९८८ ) प्रधान सचिव , पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग , मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव 
( कामगार ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १८ जुलै २०१७ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

४ . डॉ. पी . के. व्यास, भा.प्र.से. ( महा : आरआर : १९८९ ) आयुक्त ( कु. क. ) व संचालक , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची बदली 
प्रधान सचिव ( १ ), सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत अवनत करुन करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा 
कार्यभार दिनांक १० जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
____ ५ . श्री . दिपक कपूर, भा. प्र. से . ( महा : आरआर : १९९१) प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत उन्नत करुन करण्यात आली आहे. त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

६. श्री . जे. पी . गुप्ता, भा .प्र.से. ( महा : आरआर : १९९३) यांची नियुक्ती सचिव, विमुक्त जाती , भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २१ जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून 
स्वीकारला आहे . 
__ _ ७. श्री . संजय देशमुख, भा.प्र.से. ( महा : नॉन -एससीएस : १९९८ ) अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांची 
बदली सचिव वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग , मुंबई या पदावर ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत अवनत करुन करण्यात आली आहे. त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ जून २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

८ . डॉ . विजय झाडे, भा .प्र. से. ( पीबी : आरआर : २००२) आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांची बदली आयुक्त , सहकार व निबंधक , 
सहकारी संस्था, पुणे या पदावर ते पद निवड श्रेणीत अवनत करुन करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ जुलै २०१७ 
( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

९. श्री . एस . वाय . पाटील, भा .प्र.से. ( महा :एससीएस : २००४ ) संचालक , भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे यांची बदली सह सचिव, 
आदिवासी विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
स्वीकारला आहे. 

१० . श्री . अविनाश सुभेदार , भा .प्र. से. ( महा : एससीएस : २००५ ) नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा, मुंबई यांची बदली 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २६ एप्रिल २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला 
आहे . 

११. केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाकडे प्रत्यावर्तीत झाल्यानंतर डॉ . व्ही . एन. सुर्यवंशी, भा.प्र. से . ( महा :नॉन- एससीएस : २००६) यांची 
नियुक्ती जिल्हाधिकारी , रायगड या पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत उन्नत करुन करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक 
२४ जुलै २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

१२ . श्री . रविंद्र बिनवडे, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २०१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , अहमदनगर यांची बदली मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २४ जुलै २०१७ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

१३. श्री . अभिजीत राऊत, भा .प्र. से. ( महा : आरआर : २०१३ ) सहायक जिल्हाधिकारी व प्रकल्प संचालक , एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, तळोदा, नंदुरबार यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सांगली या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा 
कार्यभार दिनांक ९ मे २०१७ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . रि . बांदेकर - देशमुख , 

शासनाच्या उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, ऑगस्ट १७ - २३, २०१७/ श्रावण २६ - भाद्र १, शके १९३९ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जुलै २०१७ 

___ अधिसूचना 
क्रमांक आयएफएस . २०१७/ प्र.क्र . ३८ / फ- ७. – श्री . एन . आर . प्रविण ( भा .व.से. २००२), वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण, अमरावती यांची 
वनसंरक्षक ( वन्यजीव ), नाशिक या रिक्त पदी पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मे २०१७ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे. 

२. श्री . एस . एम . गुजर , ( भा . व. से . २००४ ), उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) पुणे यांची प्राध्यापक , कुंडल वन विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन 
अकादमी कुंडल ( सांगली) या रिक्त पदी पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २८ एप्रिल २०१७ रोजी मध्यान्हपूर्व 
स्वीकारला आहे. 
___ ३. श्री . पी. जी. राहुरकर, ( भा.व. से. १९९८), वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना ) ठाणे, नवी मुंबई यांची पदोन्नती पदस्थापना महाव्यवस्थापक , 
उत्तर चंद्रपूर प्रदेश , महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ , चंद्रपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० जून २०१७ 
रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे . 

४. श्री . एस. एस . डोळे , ( भा .व. से. १९९५ ), महाव्यवस्थापक , उत्तर चंद्रपूर प्रदेश, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ , चंद्रपूर यांची बदलीने 
पदस्थापना सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण, नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक 
७ जुलै २०१७ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

५. श्री . डी . डी . गुजेला, ( भा .व.से. १९९८), मुख्य वनसंरक्षक ( भूमी अभिलेख), नागपूर यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक (मानव 
संसाधन व्यवस्थापन ), नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २३ जून २०१७ रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला 

आहे . 
____ ६. श्री . जी. पी . गरड , ( भा. व. से. १९९३), मुख्य वनसंरक्षक आणि क्षेत्र संचालक , ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर यांची बदलीने 
पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक ( भूमी अभिलेख ), नागपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० जुलै २०१७ रोजी 
मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे 

७. श्री . मुकुल त्रिवेदी ( भा .व. से. १९९७), मुख्य वनसंरक्षक (केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर ) यांची बदलीने पदस्थापना मुख्य वनसंरक्षक आणि क्षेत्र 
संचालक , ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ जुलै २०१७ रोजी 
मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे . 

८. सुश्री. जयोती बॅनर्जी, ( भा .व. से. २००३ ), वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण , पुणे यांची बदलीने पदस्थापना वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना ) 
ठाणे स्थित नवी मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २८ जून २०१७ रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे . 

९. श्री . पी . टी . मोरनकर, ( भा .व.से . २००६ ), उप वनसंरक्षक (पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत ) यांची उप वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना), चंद्रपूर या 
रिक्त पदी पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० जून २०१७ रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे. 

१० . श्री . उमेश वर्मा, ( भा.व. से. २०१० ), उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ), भंडारा यांची उप वनसंरक्षक ( कार्य आयोजना), गडचिरोली या रिक्त 
पदी पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १० जुलै २०१७ रोजी मध्यान्हपूर्व स्वीकारला आहे . 

११ . श्री . विवेक होशिंग, ( भा .व.से. २०१२), उप वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) वडसा यांची उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक ), भंडारा या पदावर पदस्थापना 
करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० जून २०१७ रोजी मध्यान्होत्तर स्वीकारला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुनिल हंजे, 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI . 


